सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व 
आस्थापना), भाषा संचालनालय, मुंबई या 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पुढे सुरु 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:-भाअका-२०१७/प्र.क्र.५७/आस्था-२, 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०३.०५.२०१९ 


संदर्भ + 

१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.वेतन-१३११/प्र.क्र.१७/सेवा-३,दि. २७.१२.२०११ 

२. वित्त विभाग,शासन श्ुध्दिपत्रक क्र. वेतन-१३११/प्र.क्र.१७/सेवा-३, 
दि.१.६.२०१५ 

३. मराठी भाषा, शासन निर्णय क्र. भाअका-२०१७/प्र.क्र.५७/आस्था-२, 
दि. १९.०५.२०१८ 

४. भाषा संचालनालयाचे पत्र क्र.रापअ(नियुक्‍्ती)-२०१८/प्र.क्र.२७/२०६चौदा, 
दि.०२.०२.२०१९. 


शासन आदेठा 


भाषा संचालनालयाच्या अधिपत्याखाळील “सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व 


आस्थापना)” हे पद दिनांक ३१.०७.२०१७ पासून रिक्‍त आहे. संदर्भ क्र.३ अन्वये सदर रिक्‍त पदाचा 


अतिरिक्‍त कार्यभार दिनांक ३१.०८.२०१८ पर्यंत श्रीमती म.अ.सोनावणे, अधीक्षक, भाषा 


संचालनालय, मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 


२९.२.२०१९ पर्यंत पुढे सुरु ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


संदर्भ ४ येथील भाषा संचालनालयाच्या पत्रास अनुसरुन सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण 


व आस्थापना) या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार श्रीमती म.अ.सोनावणे, अधीक्षक, भाषा 


संचालनालय,मुंबई यांचेकडे दिनांक ०१.०९.२०१८ ते दिनांक २८.२.२०१९ पर्यंत सोपविण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः भाअका-२०१७/प्र.क्र.५७/आस्था-२ 


सदर आदेशा सामान्य प्रशासन विभागच्या आनौपचारीक संदर्भ क्र. २४०/१९/का-१२ दिनांक 


०७.०३.२०१९ व वित्त विभागाच्या आनौपचारीक संदर्भ क्र. १११/१९/सेवा-३, दिनांक १५.०४.२०१९ 


च्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन STAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०४२५११५२२५३७३३ असा आहे. हा शासन 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MAN G ES H Ra es signed by 


ANGESH PARSHURAM 


PARSHURAM tworarkar 


Date: 2019.05.03 


KUDTARKAR 12:21:39 +05'30' 
(मं.प.कुडतरकर) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रति, 


न्न्टों 


) महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
) महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
) महालेखाकार (स्थानिक निवासी लेखापरीक्षा व लेखा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


9८ 


o~ 


4 


सर्व अवर सचिव / कक्ष अधिकारी मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32. 
भाषा संचालक,भाषा संचालनालय,वांद्रे (Td), मुंबई yoo ०५१. 

८) श्रीमती म.अ. सोनावणे, अधीक्षक, भाषा संचाळनालय,मुंबई 

९) निवड नस्ती / आस्था-२, मराठी भाषा विभाग. 


an 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


